RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २५ ] 


मंगळवार , मार्च २४ , २०१५ / चैत्र ३, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 

क्रमांक एमआयएस. ०३१५ / प्र. क्र . ५७/ राऊशु -३.- महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा पंचवीस ) च्या कलम १०५ च्या 
पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एआरएम . 
१०९ ६/ २१ / २ /इएक्ससी-३ , दिनांक १३ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, ते असे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील स्तंभ ३ खालील नोंद क्रमांक १० मधील उप नोंद ( ब), मध्ये “ निर्मिती मूल्याच्या २५० टक्के 
किंवा रुपये ११० या अंक आणि अक्षराऐवजी “ निर्मिती मूल्याच्या २०० टक्के किंवा रुपये १२० ” हे अंक आणि अक्षरे समाविष्ट 
करण्यात यावेत. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ५८-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २४ , २०१५ / चैत्र ३, शके १ ९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated the 19th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


No. MIS . 0315 / C . R. 57 /EXC - 3. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 105 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949), the Government of Maharashtra 
hereby amends, the Government Notification , Home Department , No. ARM . 1096 /21/ 2 /EXC - 3 , 
dated the 13th September 1996 (hereinafter referred as " said notification ” ) with effect from the 
19th March 2015 as follows, namely : 

In the said notification , in the schedule, in entry at Serial No. 10 in sub -entry (6 ), in 
column 3 , for the words and figures “ 250 per cent. of manufacturing cost or rupees 110 ” the 
words and figures “ 200 per cent . of manufacturing cost or rupees 120 ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


